राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत 
“महाराष्ट्र पौष्टिक तृणधान्य” 
अभियानांतर्गत निधी बाब बदलास मंजूरी 
देण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पौतृव-२०२३/प्र.क्र.१६/४-अे, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२ 
दिनांक : १४ मार्च, २०२४. 
वाचा - 


१) शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग, क्र.पौतृव-२०२३/प्र.क्र.१६/४अे, दि.०६.०२.२०२३ 
२) राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत राज्यस्तरीय प्रकल्प मंजूरी समिती (SLSC) च्या दि.०८ 
जानेवारी, २०२४ रोजी झालेल्या बैठकीचे इतिवृत्त. 
३) शासन पत्र क्र.बैठक-२०२२/प्र.क्र.१७१/२-अ, दि.१५.०१.२०२४ सोबतचे दि.२७ डिसेंबर, 
२०२३ रोजी झालेल्या बैठकीचे इतिवृत्त. 
४) कृषि संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण),कृषि आयुक्तालय महाराष्ट्र राज्य पुणे यांचे पत्र 
क्र.कृमावि/विप्र-४/मिळलट मि./६०८०/२०२४, दि. 23.02.2028 
५) कृषि संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण),कृषि आयुक्तालय महाराष्ट्र राज्य पुणे यांचे पत्र 
क्र.कृमावि/विप्र-४/मिलट मि./७४२२/२०२४, दि. ०५.०३.२०२४ 
प्रस्तावना - 
राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत “महाराष्ट्र पौष्टिक तृणधान्य” अभियानास दि.०६.०२.२०२३ च्या 
शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामध्ये त्यामध्ये डिजिटल मिडीयाद्वारे प्रचार व 
प्रसिध्दी आणि प्रकाऱने, छपाई द्वारे प्रचार व प्रसिध्दी या बाबींचा Vardar aire. 


दि.२७.१२.२०२३ रोजीच्या बैठकीमध्ये मा.मंत्री (कृषि) यांनी “पौष्टिक तृणधान्य कार्यक्रमांतर्गत प्रचार 
प्रसिध्दीचा असलेला निधी प्रामुख्याने होतकऱ्यांमध्ये पौष्टिक तृणधान्य पिकाबद्दळ लागवडी संदर्भात जागृती 
निर्माण करणे व त्यांची आहारातील वापरासंदर्भात असलेली उपयुक्तता यांची माहिती देणारी पत्रके निर्मिती 
व वाटप यासाठी करावा” असे सूचित केले आहे. या अनुषंगाने पौष्टिक तृणधान्य या विषयाबाबत 
घडीपत्रिका व पुस्तिका तयार करण्यात आलेली असून, महाराष्ट्र पौष्टिक तृणधान्य अभियानाबाबतच्या 
दि.०६.०२.२०२३ च्या शासन निर्णयातील “डिजिटल मिडियाद्वारे प्रचार व प्रसिध्दी” या बाबीअंतर्गत शिल्लक 
असलेल्या रु.३२१.४४ लाख इतका निधी उक्त शासन निर्णयातील मंजूर असलेल्या “प्रकाशने छपाई द्वारे 


शासन निर्णय क्रमांकः पौतृव-२०२३/प्र.क्र.१६/४-अ, दि.१४ मार्च,२०२४ 


प्रचार प्रसिध्दी” या बाबी खाली वापरण्यास मान्यता मिळावी अशी विनंती कृषि संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) 
यांनी केली आहे. त्यानुसार मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्याबाबत शासन 
पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय : 

महाराष्ट्र पौष्टिक तृणधान्य अभियानाबाबतच्या दि.०६.०२.२०२३ च्या शासन निर्णयातील डिजिटल 
मिडियाद्वारे प्रचार व प्रसिध्दी या बाबीअंतर्गत शिल्लक असलेल्या रु.३२१.४४ लाख इतका निधी उक्त शासन 
निर्णयातील मंजूर असलेल्या “प्रकाडाने छपाई द्वारे प्रचार प्रसिध्दी” या बाबी खाली खर्च करण्यास 
राज्यस्तरीय प्रकल्प छाननी समितीच्या कार्योत्तर मान्यतेच्या अधिनतेने मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) यांनी निधी विनियोगाची उपयोगिता प्रमाणपत्रे शासनास वेळोवेळी 
सादर करण्याची कार्यवाही करावी. 


३. प्रस्तुत प्रचार व प्रसिध्दी कार्यक्रम राबविण्यासाठी खर्च करतांना शासनाने वेळोवेळी निर्गमित 
केलेल्या शासन निर्णय/आदेश/परिपत्रकांमधील तरतूदींचे तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ 
मधील तरतूदींचे/अटी व शर्तीचे पालन करुन तसेच खरेदी प्रक्रियेबाबत विहीत तरतूदींचे व कार्यपध्दतीचे 
काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. 


छ. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४०३१४१८२०११६९०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SANTOSH BANSIRAO KARAD 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=AGRICULTURE 
AND ADF DEPARTMENT, 


2.5.4.20=f981d5a9fec2e5d5dc36f39695b5f0e4ff5b340cd5420df7c 
baa28990d692e36, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


B A N S | R A O KA RA D ) serialNumber=90BBB9D3E7E74DE43F8070E2A9A65BFD42747F 199 
5A4F22FDC0240939AAB0835, cn=SANTOSH BANSIRAO KARAD 


(संतोष कराड) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति - 
१) मा.मंत्री (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
) मा.विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई-३२ 
) मा.विरोधी पक्ष नेता, विधानपरिषद, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई-३२ 
) मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
) अपर मुख्य सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
) 
) 
) 


AD 


2) 0८ w 


4 


८00 


अपर मुख्य सचिव (वित्त), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
प्रधान सचिव (नियोजन), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, पुणे 


S 


c 


पृष्ठ 3 पैकी 2 


शासन निर्णय क्रमांकः पौतृव-२०२३/प्र.क्र.१६/४-अ, दि.१४ मार्च,२०२४ 


९) संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषि आयुक्तालय, पुणे 
) सर्व विभागीय कृषि सहसंचालक 
) सहाय्यक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, पुणे 
) सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, 
) महालेखापाल (स्थानिक निकाय लेखा परिक्षा व लेख), मुंबई 
१४) महाळेखापाल - १/२(लेखा परिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई /नागपूर 
) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
) वित्त विभाग (कार्या.व्यय-१) (अर्थसंकल्प-१३), मंत्रालय, मुंबई-३२ 
) कार्यासन अधिकारी, २ओ/१४-अ, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) निवड नस्ती (कार्यासन-४ओ) 


समस स 


पृष्ठ 3 पैकी ३ 


